राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धा यासाठी सुरक्षा व्यवस्था व 
बाहतुक नियंत्रण या संदर्भात करावयाच्या उपाय 
योजनेचा आढावा घेण्यासाठी समिती 


TENTS, , . 
गृह विभाग (विशेष) 
- शासन निर्णय क्र-:एसएसए-०५०७/प्र.क्र.४४९/विशा-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक १७ जानेवारी, २००८. 


सन २०१० साली नबी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धा होणार असुन सन २००८ साली पुणे येथे | 
राष्ट्रकुल युवा क्रिडास्पर्धा होणार आहे: त्यासाठी करावयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात आवश्यक असलेली साधनसामुग्री 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचे संनियंत्रण करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. । Sa. 
शासन निर्णव :- बरोल वस्तुस्थिती विचारात थेवून राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्थांच्या सुरक्षेकरीता आवश्यक असलेली 
साधनसामुग्री उपलब्ध करून घेण्याबाबत करण्यात येत मसलेल्या कार्यवाहीचे संनियंत्रण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे . 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. न | । 


% . प्रधान सचिष (विशेष), गृह विभाग, र ' अध्यक्ष 
२. . अपर पोलीस महासंचालक, (नि व सं ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य. 
३. सह सचिब, बिशा-४, गृह विभाग, सदस्य 
¥. ' सह सचिष, पोल-४, गृहविभाग, सद्स्य 
५. -' अपर पोलीस आयुक्त, पुणे. सदस्य 
६. पोलीस उप आयुक्त, पुणे. प - - सदस्य 
७. . पोलीस उप आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, . सदस्य 


we व या समितीने सदर क्रिडास्पर्धा. पार पडेपर्यंत प्रत्येक पंधरबडयात बैठक घेऊन यासंदर्भात करण्यात येत 
असलेल्या कार्यबाहीचा आढावा घ्याबा. न 


हो शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेब साईटवर नोंदविण्यात आला असुन त्याचा अनुक्रमांक 
२००८०११७१५४२०८००१ असा आहे. र ी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


अपर मुख्य सचिव (गृह) 
प्रधान सचिव (विशेष) 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. . 

_ पोलीस आयुक्‍त, पुणे. 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह सचिब, (विशा-४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव, (पोल-ड) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 
कक्ष अधिकारी, विशा-४ / पोल-४. 

_ @ADADERPA\MARKINGISPL-4 G.R. री . 3 


